पर्यटन वसाहती विकसित कर, विशेष पयटन प्रकल्प 
राबविणे इत्यावीसाठी पर्यटन विकास प्राधिकरणाची - 
ब पर्यटन विकास कार्यकारी समितीची स्थापना करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एमटीसी २००३/६/प्रक्र.३१८/पर्यटन, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ दिनांक २६ फेब्रुवारी, २००४, 


प्रस्तावनाः- पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी देशभर che स्पर्धा वाढत 

आहे. महाराष्ट्रातही गुंतवणूकदारांना विविध क्षेत्रात आकर्षित करण्यांसाठी अनेक पावले उचलली 
गेली आहेत. तथापि, गुंतबणूकदारास सुयोग्य बाताबरण निर्माण व्हावे म्हणून आणखी काही ठोस 
उपाय योजना करण्याची नितांत गरज असल्याने :महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्रास प्रोत्साहन देणेबाबत मा. 
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ मे, २००३ रोजी बैठंव्ह' आयोजित 
करण्यात आलेली होती. या बैठकीत पर्यटनाचे प्रकल्प, पर्यटनात. गुंतवणूक, ;जमीन:संप्रादन, पर्यटन 
बसाहती निर्माण करणे, खाजगी उद्योगांचा सहभाग निश्‍चित करणे, मुलभूत सुबिधा उपलब्ध करुन 
देणे, महाराष्ट्र शासनाच्या अंगीकृत व्यबसायांत गुंतवणूक करण्यासाठी Meroe निश्चिंत करणे इत्यादी 
प्रकल्पास मंजूरी देण्यासाठी " विशेष उद्दीष्ट साथन" (Special Purpose Vehicle) निर्माण करणे 
याबाबत चर्चा करण्यात आली. या अनुषंगाने राज्यात पर्यटन वाढीसाठी औद्योगिक वसाहतींच्या 
धतीबर पर्यटन बसाहती विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने संयुक्त प्रकल्प 
(Joint Ventures) हाती घेणे ब विशेष पर्यटन प्रकल्प-राबविणेयासाठी पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेण्यात आला आहे:- 


शासन निर्णय :- राज्यात पर्यटन बसाहती विकसित करणे, विशेष पर्यटन प्रकल्प राबविणे, खाजगी 
उद्योजकांचा सहभाग निश्‍चित sect, बांधकाम ब विजपुरवठा यासाठी कंपनीला पूर्ण बाणिज्यीक 
स्वातंत्र्य देणे. मुलभूत सुविधा उभारण्यासाठी उद्योजकांना स्वातंत्र्य देणे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळाला दिर्घ मुदतीच्या भाडेपट्याबर जमिनं देणे, गुंतवणूक कंपनीची निवड करणे, स्वयंभू 
प्रस्ताव पर्यटन महामंडळाने " स्वीय चॅलेंज साठी. . ठेवणे करार गयी करार समाप्ती संबंधिची 
कार्यप्रणाली निश्‍चित करणे इ. उद्दिष्टांच्या पुर्तीसाठी व अंतिम निर्णय घेण्यांसाठी मा; मुख्यमंत्री 
यांच्या अध्यक्षतेखाली "पर्यटन विकास प्रॉथिकरणाची' स्थापना करण्यात. येत आहे. या पर्यटन 
विकास प्राधिकरणाची संरचना ब कार्ये आणि कर्तव्ये खालीलप्रमाणे राहतील. 


(अ) पर्यटन विकास प्राधिकरणाची संरचना:- 
१. मा.मुख्यमंत्रोे . अध्यक्ष . 
२. मा. उपमुख्यमंत्री सदस्य 


DA2004\F-2-Midas gr-1 


३. मा मंत्री Pete Arey BE 


४. मा. मंत्री (महसूल व वने) सदस्य 
५. मा. मंत्री (सा.बां.विभाग) - सदस्य . 
६. मा. मंत्री (पाटनंधारे)) .. . सद्स्य 
७.मा.मंत्री(उर्जा) .. ... . , . सदस्य 
८. मा. मंत्री (पर्यटन) _. सदस्य 


१. खाजगी गुंतबणूक:बाढविणे त्र गुंलव्रणूकदारांचे प्रश्‍न सोडविणे: 

२. पर्यटन क्षेत्रात गुंतबणकीस चालना देण्यासाठी सर्व wereld शासकीय. wert 

देण्यासंबंधी धोरण निश्‍्चिलव्करणे. | | 

2. विशेषभस्ताबांना मंजूरी. 7 we, ee 

४. प्रकल्प मंजूरींसाठी/कालावंधी निश्‍चित करणे. 

५. प्रकल्प उभारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे. 

६. बहूत योजना मंजूरी प्रदान करणे: 

...७८अकल्प:राबविप्यासंबंधी. नियमावली प्रणाली निश्चित करणे 

ae प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णवाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य संचिवांच्या 
अध्यक्षतेखाली. ies विकास कार्यकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. 
"पर्यटने विकास कार्यकारी समितीची संरचत्ञा च कार्ये आणि कर्तव्ये खालीलप्रमाणे राहतील. 

(ब) wica विकास कार्यकारी समिती 


१. मुख्य सचिव ज्या: अध्यक्ष .. 
२, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सदस्य 
३. प्रधान सचिव (वित्त सदस्य 
इ. प्रधान सचिव (महसूल व वने) _ सदस्य 


___ ७. प्रथानसचिव Gar बिकास) सदस्य 
: _ ६) प्रधान सचिंब (पर्यटन) सदस्य 


७) प्रधान सचिव (पाटबंधारे) सदस्य 
८) प्रधान सचिब(ठर्जा) emer 
९) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक ed) aay 
१०) सचिव (सा. बां. बिभाग) सद्स्य 


° ११) व्यवस्थापकीय संचालक, म.प.वि.म. सदस्यसचिब  *'। . 

पर्यटन विकास कार्यकारी समितीचे कारच य कर्तव्य पुढील प्रमाणे राहिल :- समितीचे कार्य अ कर्तव्य पुढील प्रमाणे ee 

१. प्रकल्पाचे तांत्रिक मुल्यमापन व renee ..: : 

२. बृहतू योजना मंजूरीसाठी प्राधिकरणास शिफारस करणे. 

३. विशिष्ट प्रकल्पांची तपासणी करुन मंजूरीची प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे. 

४. प्रकल्प त्वरेने मंजूर व्हाबा यासाठी मार्गदर्शक तत्वे सादर करणे. 

& प्राधीकरणाने मंजूर केलेल्या सर्ब बाबींची जलद कार्यपूर्ती करण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

६. विविध शासकीय परवाने / नाहरकत इत्यादी संबंधित खात्याने / विभागाने 

विहीत कालावधीत न दिल्यास त्यास मंजूरी गृहित धरुन पुढील कार्यवाही करणे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने 


— 
Sree सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, . 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, . 
मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मंत्री (महसूल व बने) यांचे खाजगी सचिष, 
मा. मंत्री ( पाटबंधारे) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव 


DAQ004F.2- Midas gr-3 


मा.राज्यमंत्री (उर्जा) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे ari सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (वित्त ) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (सार्बजनिक बांधकाम विभाग) यांचे खाजगी संचिंव 
मा.राज्यमंत्री (महसूल व वने ) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (पाटबंधारे विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव. । 
मा.मुख्य सचिव, 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान-सच्चिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
सर्व विभागीय आयुक्त न 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िल्हा परिषदा, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्रराज्य विद्युत मंडळ, मुंबई, 
व्यवस्थापकौय संचालक, राज्य औद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळ, मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ, मुंबई, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक निकास महामंडळ, मुंबई, 
मंत्रालयातील सर्व विभाग, ; 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल, (Sat ब अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल, (RAT परीक्षा ), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती ज जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

यांना योग्य प्रेस नोट निर्गमित करण्यासाठी व निर्णयाच्या प्रसिध्दीकरिता विनंतीसह, 
आयुक्त, उद्योग, मुंबई, 
सचिव, (पर्यटन), पर्यटन बिभाग, भारत सरकार, नबी दिल्ली, 
अध्यक्ष, होटेल अँण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन (Geet इंडिया), मुंबई, 
प्रादेशिक संचालक, भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, मुंबई, 
ट्रॅव्हल एजंटस्‌ असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई, 
टूर अँण्ड ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई, . 
इंडियन असोसिष्एशन ऑफ अम्युझमेंट पार्क अँण्ड इंडस्ट्रिज, मुंबई, 
सर्व सार्वजनिक, उपक्रम, महाराष्ट्र शासन. 


